सामान्य प्रशासन (माहिती व तंत्रज्ञान) 
विभागाकडून अकृषी विद्यापीठांमध्ये 
“एकात्मिक विद्यापीठ व्यवस्थापन प्रणाली” 
निर्माण करण्यासाठी महाराष्ट्र माहिती 
तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादित (Mahalt) यांना 
निधीचे वितरण करण्याबाबत.... 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-२०१८/ प्र.क्र. १२७/विशि-३ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक: २१ फेब्रुवारी , २०१९. 


वाचा:- (१) सामान्य प्रशासन (माहिती व तंत्रज्ञान) विभाग शासन STAT क्र. - ७॥)-मातंसं०८८/७/२०१७, 
दि.१ मार्च, २०१७. 
२) उच्चस्तरीय समितीच्या दि. १८ जानेवारी, २०१८ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
3) शासन परिपत्रक क्र. ७॥७)-मातंसं०६१/१/२०१७-[)॥॥॥॥-), दि. ३ एप्रिळ, २०१८. 
४ शासन निर्णय क्रमांक :- 9%)-मातंसं०६१/१/२०१७-७/० DIR-DIT(MH), दि. ३० ऑक्टोबर, २०१८. 
५) प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग यांचे क्र. MahalT/PRd/20/490/209Z, दि. २० ऑक्टोबर, २०१८ 
चे पत्र. 
प्रस्तावना :- 
मा. मंत्री, वित्त व नियोजन यांनी सन २०१८-१९ चा अर्थसंकल्प सादर करताना “अकृषी विद्यापीठांमध्ये 
एकात्मिक विद्यापीठ व्यवस्थापन प्रणाली माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडून निर्माण करण्यासाठी रु. १८.०० कोटी 
निधीची तरतुद” अशी घोषणा केलेली आहे. 


—_~—_~ ७००. 


एकात्मिक विद्यापीठ व्यवस्थापन प्रणालीच्या संकल्पनेपासुन योजनेतील सर्व Stakeholders यांच्या 
गरजा विचारात घेवुन प्रणाली विकसित करण्याकरिता संस्थेची निवड करणे, निविदा प्रक्रिया राबविणे, तांत्रिक व 
आर्थिक बाबी तपासणे व प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सामान्य प्रशासन (माहिती व तंत्रज्ञान) 
विभाग व महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादित (/॥8॥8॥) यांजकडे सोपविण्यात आली आहे. 


त्याअनुषंगाने सामान्य प्रशासन (माहिती व तंत्रज्ञान) विभाग शासन निर्णय क्र. ७9&9-मातंस 
0 9/9/2049-O/O DIR-DIT(MH), दि. ३०.१०.२०१८ अन्वये महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादित 
यांना “एकात्मिक विद्यापीठ व्यवस्थापन प्रणाली” प्रकल्प राबविण्याकरिता शासन मान्यता देण्याबाबतचा शासन 
निर्णय निर्गमित केला आहे. शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार सदर प्रकल्प राबविण्याकरिता ५ वर्षाच्या 
कालावधीकरिता एकुण रु. १२८.८० कोटी खर्च येणार असुन उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने Capex खर्च म्हणुन 
महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादित (॥88॥) यांना एकूण रु. ३८.६४ कोटी इतका निधी ५ वर्षाच्या 
कालावधीकरिता कामाच्या प्रगतीनुसार उपलब्ध करुन द्यावयाचा आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून या 
योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाची १०% मार्जिन रक्‍कम व जीएसटी असा 
एकूण रु. ४१,४९,६५,९६४.९६/- इतका Capex खर्च देय आहे. 


सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात एकात्मिक विद्यापीठ व्यवस्थापन प्रणालीच्या अंमलबजावणीसाठी 
माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने प्रस्तावित केल्याप्रमाणे आवश्‍यक असलेला रु. ७.०० कोटी इतका निधी उच्च व 
तंत्रशिक्षण विभागाने सन २०१८ च्या हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे मंजुर करून घेण्यात आला आहे. 
संदर्भ क्र. ४ येथील शासन निर्णयानुसार अर्थसंकल्पित केलेला सदर निधी संदर्भ क्र. ५ च्या पत्रास अनुसरुन 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/ प्र.क्र. १२७/विशि-३ 


महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादित (Mahalt) यांना वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय : 


“एकात्मिक विद्यापीठ व्यवस्थापन प्रणाळी” (IUMS) योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी सामान्य 
प्रशासन (माहिती तंत्रज्ञान) विभागाच्या अधिपत्याखाली महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादित (Mahal) 
यांना उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून देय असलेल्या एकुण प्रकल्प खर्चापैकी Capex खर्चावरील सन २०१८-१९ 
या आर्थिक वर्षाकरिता अर्थसंकल्पित केलेल्या रु. ७.०० कोटी रक्कमेपैकी वित्त विभागाने ७० टक्‍क्‍यांच्या मर्यादेत 
वितरित केलेली रु.४.९० कोटी (रु. चार कोटी नव्वद लाख फक्त) इतकी रक्कम महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान 
महामंडळ मर्यादित (Mahall) यांना संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांचेमार्फत वितरित करण्यासाठी मंजुरी देण्यात 
येत आहे. 


सदर योजनेवरील खर्च "मागणी क्रमांक - डब्ल्यु-२, २२०२- सर्वसाधारण शिक्षण, ०३- विद्यापीठ व उच्च 
शिक्षण, १०२- विद्यापीठांना सहाय्य, -(००)(३२) अकृषी विद्यापीठांमध्ये एकात्मिक विद्यापीठ व्यवस्थापन प्रणाळी 
विकसित करणेबाबत (२२०२ आय ५६८), ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) या लेखाशिर्षाखालील सन २०१८-१९ 
मधील मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात येईल. 


हा शासन निर्णय, नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २४८/१४७१, दि. ०३.१२.२०१८ व 
वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ९९०/व्यय-५, दि. १३.१२.२०१८ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१९०२२१११२१५६२२०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SIDDHARTH KHARAT 

DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=6f8cb55012423727bece629d9547 13c1ec2962a9ca9b90 
9643170e56321cfd24, postalCode=400032, 
street=MANTRALAYA,MUMBAI, 


serialNumber=22c1b7c1413e77554a8e64cbc60b74fb647 1605c3 
2acf8b9b5 1b2b018fefdcOb, ou=H AND TED, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, cn=SIDDHARTH KHARAT 


Date: 2019.02.21 11:31:11 +05'30' 


(सिध्दार्थ खरात) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र शासन यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
५. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन (माहिती व तंत्रज्ञान) विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/ प्र.क्र. १२७/विशि-३ 


८. कुलगुरु, सर्व अकृषी विद्यापीठे, महाराष्ट्र. 

९. व्यवस्थापकीय महासंचालक, महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादित (Mahal), मुंबई. 
१०. संचाळक, लेखा व कोषागरे, मुंबई. 

११. कुलसचिव, सर्व अकृषी विद्यापीठे, महाराष्ट्र. 

१२. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

१३. सचिव (उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. सह सचिव (विशि) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

१५. नियोजन विभाग, कार्यासन-१४७१, मंत्रालय, मुंबई. 

१६. वित्त विभाग, व्यय-५, मंत्रालय, मुंबई. 

१७. निवडनस्ती, विशि-३, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


